कारागृह अंतर्गत / कारागृहाबाहेरील तसेच 
कारागृहाच्या प्रवेशद्वाराचे चित्रपट/फिल्मचे 
चित्रीकरण करण्याकरीता आकारावयाच्या 
सुधारीत "फी" दराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. १२०/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०१३. 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक पीव्हीपी-०३८९/ /३ (७९)/ 
पीआरएस-२, दिनांक २२ ऑगस्ट, १९९०. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एमआयएस- 
०१२१/३०/(१४४)/पीआरएस-२, दिनांक २३जुले, २००३. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्रमांक न्यावि/ कारागृह /चित्रीकरण दर सुधारणा/ प्रस्ताव/ २०१२/ ५५४२/ 
कक्ष-९ (३), दिनांक १ सप्टेंबर, २०१२. 
प्रस्तावना 
व्यावसाईक चित्रपट कंपन्या/मराठी चित्रपट/शासकीय चित्रपट संस्था/ हुतात्मा किंवा स्वातंत्र्य 
सैनिकांबाबतच्या घटनेसंबंधित चित्रीकरण इत्यादींना कारागृह अंतर्गत / कारागृहाबाहेरील तसेच 
कारागृहाच्या प्रवेशद्वाराचे चित्रपट/फिल्मचे चित्रीकरण करण्याकरीता आकारावयाच्या "फी" चे वरील 
वाचा येथील अनुक्रमांक १ व २ येथील दिनांक 22 ऑगस्ट,१९९० व दिनांक २३ जुले,२००३ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केलेले दर हे सद्यस्थितीत अत्यंत कमी आहेत. या फी चे पूर्वी निश्चित केलेल्या 
दरामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय 
२. व्यावसाईक चित्रपट कंपन्या/मराठी चित्रपट/शासकीय चित्रपट संस्था/ हुतात्मा किंवा स्वातंत्र्य 
सैनिकांबाबतच्या घटनेसंबंधित चित्रीकरण इत्यादींना कारागृह अंतर्गत / कारागृहाबाहेरील तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. १२०/तुरुंग-२ 


कारागृहाच्या प्रवेशद्वाराचे चित्रपट/फिल्मचे चित्रीकरण करण्याकरीता आकारावयाचे सुधारीत “फी 
च्या खालील दरास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये आकड्यात) 

कालावधी/ दिवस | कारागृह अंतर्गत भागात | कारागृहाचे बाहेरील भागात 
चित्रीकरण फी रुपये चित्रीकरण फी रुपये 

पहिल्या दिवशी ३०,०००/- १५,०००/- 
दुसर्‍या दिवशी ३७,५००/- २०,०००/- 
तिसऱ्या दिवशी ४५,०००/- २५,०००/- 
चौथ्या दिवशी ५२,५००/- ३०,०००/- 
पाचव्या feaatt ६०,०००/- ३५,०००/- 


३. पाचव्या दिवसानंतरच्या पुढील प्रत्येक दिवसांकरीता कारागृह अंतर्गत / कारागृहाबाहेरील 
चित्रीकरणाच्या फी चा दर रुपये ५,०००/- ने वाढविण्यात येईल. मराठी चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी 
तसेच हुतात्मा किंवा स्वांतत्र्य सैनिकाबाबतच्या घटनेसंबंधित चित्रीकरणासाठी मात्र वरील दराच्या ५० 
टक्के दराने फी आकारणी करण्यात यावी. शासकीय चित्रपट संस्थाकडून प्रत्येक दिवसाकरिता रुपये 
५,०००/- या प्रमाणे फी आकारण्यात यावी. 
४. महाराष्ट्र कारागृह नियमावली १९७९ मधील प्रकरण १३ (Staff Discipline) Waa १ मध्ये नियम 
१७ अन्वये मध्यवर्ती / जिल्हा कारागृहाचे चित्रपट/फिल्मचे चित्रीकरण करण्याची चित्रपट निर्मात्यांना, 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून परवानगी देतील :- 
(9) कारागृहाचे नियमित कामकाजास बाधा पोहचू नये. 
(२) कारागृह प्रशासनाकडून निश्चित केलेल्या वेळेनुसार चित्रीकरण करण्यात येईल. 
(३) चित्रीकरणाच्या वेळी कारागृह प्रशासनाचे अधिकारी / सदस्य आणि बंदी उपस्थित राहणार 
नाही. 
(४) अर्जदाराकडून नियम व कारागृह अधीक्षकांनी दिलेले BAST पाळले जातील. 
(4) चित्रीकरणाच्या वेळी कारागृहाचा नावाचा फलक झाकण्यात येईल. 
(६) चित्रीकरण युनिटचे सदस्य कारागृहातील बंदयांशी चर्चा करण्यास किंवा संपर्क साधण्यास 
अनुमती देणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. १२०/तुरुंग-२ 


५. शासनाने वेळोवेळी या संदर्भात दिलेल्या सूचनेप्रमाणे प्रत्येक प्रकरण तपासून निर्णय घेण्यात 
यावा. वरीलप्रमाणे निश्चित केलेले चित्रीकरणांचे दरांचा पुढील ३ वर्षानंतर आढावा घेऊन सुधारित दराचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची जबाबदारी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 
६. सदर चित्रीकरण फी पोटी जमा होणारा महसूल राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये ००५६ तुरुंग, ८०० 
इतर जमा रकमा (०१) इतर बाबी, जमा सांकेतांक ००५६ ००९६ या GARNISH जमा करण्यात यावा. 
७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०५/ १३/ 
व्यय -८, दिनांक २६ जुले, २०१३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०९२५११५०३८३५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डं Digitally signed by Bhairawnath 
Bhairawnath उदान 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h alc h an d CQ MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


Parkhi poe oes vias ee 
(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सहसचिव 
प्रत, 
७ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


मुंबई 
© सर्व सन्माननिय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य, 
« मा. राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
« मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
« मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
« मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
« मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
« मा. मुख्यसचिव, 
७ प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र. १२०/तुरुंग-२ 


«७ प्रधान सचिव, (वित्त) मंत्रालय, मुंबई, 

© सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

e सर्व विभागीय आयुक्त, 

«७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई, 

© कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व विभाग, 
नागपूर, 

७ अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृह, 

«७ निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


